राज्यातील जिल्हा मुख्यालयात आणि मुंबई उच्च 
न्यायालयाचे खंडपीठ नागपूर व औरंगाबाद येथे ३७ 
ई-सेवा केंद्र सुरु ठेवण्यासाठी इंटरनेट 
कनेक्टिव्हिटी आणि तांत्रिक मनुष्यबळ यांचे 
मासिक मानधन करिता येणाऱ्या रु.७९,०८,०००/- 
इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता व निधी 
वितरीत करण्यास मंजुरी देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८४/कार्या. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र. क्र.८४/का. ७ 
दिनांक १८/०३/२०२४. 
२) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, 
मुंबई यांचे पत्र क्र. 99/00॥10./२०६/२०२४, दिनांक ३०/०४/२०२४. 
३) दिनांक ०२/०८/२०२४ रोजीच्या विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 
संदर्भ क्र. १ अन्वये राज्यातील जिल्हा मुख्याळय ठिकाणी तसेच मा. उच्च न्यायालयाच्या 
नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात असे एकूण ३७ e-Sewa केंद्र सुरु ठेवण्यासाठी येणाऱ्या 
रु.७९,०८,०००/- इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली होती. संदर्भ क्र. २ अन्वये 
मा उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी राज्यातील जिल्हा मुख्यालयात आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे 
खंडपीठ नागपूर व औरंगाबाद येथे ३७ ई-सेवा केंद्र सुरु ठेवण्यासाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी 
आणि तांत्रिक मनुष्यबळ यांचे मासिक मानधन करिता येणाऱ्या रु.७९,०८,०००/- इतक्या 
रक्कमेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाचे अभिप्राय घेण्यात आळे 
आहे. यानुषंगाने सदर प्रस्ताव विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दि.०२/०८/२०२४ 
च्या बैठकीत मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असता, त्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार 
राज्यातील जिल्हा मुख्यालयात आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नागपूर व औरंगाबाद 
येथे ३७ ई-सेवा केंद्र सुरु ठेवण्यासाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि तांत्रिक मनुष्यबळ यांचे 
मासिक मानधन करिता येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील जिल्हा मुख्यालयात आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नागपूर व 
औरंगाबाद येथे ३७ ई-सेवा केंद्र सुरु ठेवण्यासाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि तांत्रिक मनुष्यबळ 
यांचे मासिक मानधन करिता येणाऱ्या रु.७९,०८,०००/- (अक्षरी रु. एकोणऐंशी लक्ष आठ हजार 
फक्‍त) इतक्या खर्चास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात येत 
आहे. सदर निधी महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई (जे ०००२) यांना वितरीत करण्यास या 
शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८४/कार्या. ७ 


२. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) 

विधि व न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ 

५११६) - १७ संगणक खर्च" या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२४-२५ मध्ये करण्यात आलेल्या 

तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

३. सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात त्वरीत महालेखापाल कार्यालयास 

व शासनास सादर करावे. 

४. WSR AYES RV प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 

करण्यात यावे. 

षु. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.9७६४/व्यय-५, दिनांक 

२६/०७/२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8१॥/99॥॥9.9०५.॥) या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१२१२२८१४३८१२ 

असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=8a9b5d431 13d7 1f5bfc96922b7f43ac6c2848591ed3elf 


34019d8b33a3cdb267, ICode=400032, st=Mahi 
A G A N E seria INumber=17189CF8C13CB2294570F54627B6E879FDCO982 
OCCBF3380ED23DA0258EA27C8, cn=GIRISH RAMLING SAGANE 
Date: 2024.08.12 12:43:09 +05'30' 
(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
>’ 


प्रति, 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई, 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 

५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१०. संचालनालय, लेखा व कोषागारे, ठाकरसी हाऊस 3, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, २ रा मजला, 
शुरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टे, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी १३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. निवड नस्ती/का. ७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


